महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१७/प्र.क्र.५/चौदा, दि.३१.५.२०१७ 
२. प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४, दि.८.६.२०१८ 


आदेडा 
श्री.अ.इ.इ.शेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांची मौळाना आझाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदावर प्रथमत: 
एक वर्ष कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली 
आहे. 


२. आता प्रशासकीय कारणास्तव असे आदेशा देण्यात येत आहेत की, श्री.अ.इ.इ.शेख, यांनी त्यांचा 
उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग हा नियमित कार्यभार सांभाळून पुढील आदेझ्ापर्यंत मौलाना 
आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय 
संचालक” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हाताळावा. श्री.अ.इ.इ.शेख यांच्याकडे सदर पदाचा कार्यभार 
सोपविल्यामुळे श्री.सु.ना.रणखांबे, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे संदर्भाधिन क्र.१ येथील 
शासन आदेशान्वये असळेला, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या 
कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात येईल. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८१०१११६२९३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Imtiyaz Mushtaque 
Kazi 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 2 रा 
मजला, डीडी बिल्डिंग, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई-२३. 
६. सह/ उप सचिव, (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
७. श्री.सु.ना.रणखांबे, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
८. श्री.अ.इ.इ.शोेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
९. निवड नस्ती कार्या.१४ 


oC “८७ A) _-O 


